संक्षिप्त/विभागीय चौकशी मधील शिस्तभंग विषयक 
प्रकरणांमध्ये अपचाऱ्यांचे/अपिलाथींचे अपील अर्ज 
निकाली काढण्यापूर्वी व्यक्तिगत सुनावणी (Personal 
Hearing) देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग. 
परिपत्रक क्रमांक : पीआयसी - १९०३/५०/१३२)/पोल-६, 
मंत्रालय, मुंबई: ४०० ०३२. Rate: २६ फेब्रुवारी, २००४. 


शासन परि पत्रक 


महाराष्ट्र पोलीस दलातील पोलीस निरीक्षक व त्याखालील दर्जाच्या अधिकारी/कर्मचारी 
यांना विभागीय/संक्षिप्त चौकशीअंती दिलेल्या शिक्षेविरुध्द मुंबई पोलीस (शिक्षा व अपिले) नियम, १९५६ 
मधील नियम ६ मधील तरतुदीनुसार अपिल अनुज्ञेय आहे. अपिलीय प्राधिकाऱ्यांनी अपिल अर्जांवर निर्भय 
देण्यापूर्वी अपिलार्थीचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी त्यांस व्यक्तिगत सुनावणी देणे आवश्यक असल्याचा निर्णध्र 
महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने श्री.सुरेश पिरु चव्हाण व इतर यांच्या मूळ अर्ज क्रमांक ४६/२००२ 
मध्ये दि.१६.१.२००३ रोजी दिलेले आहेत. 


2. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचा उपरोक्त निर्णय पाहता प्रचलित नियमांमध्ये योग्य ती 
< सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. दरम्यान, पोलीस दलातील निरीक्षक व त्यापेक्षा 
खालच्या दर्जाच्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या विरुध्दच्या संक्षिप्त/विभागीय चौकशी प्रकरणांत दिलेल्या 
शिक्षेविरुध्दच्या अपिल अर्जावर निर्णय देण्यापूर्वी सर्व अपिलीय प्राधिकरणांनी अपिलार्थीला स्वत: व्यक्तिगत 
* सुनावणी देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेवून त्यानंतर अपिल अर्जावर कारणे नमूद करुन निर्णय द्यावा. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ES 
उप सचिव, म॑ , गृह विभाग. 
प्रति, , 

महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई . 

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

महासंचालक, sre} करप्शन ब्युरो, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

सर्व परिक्षेत्रांचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक, 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक, लोहमार्ग, मुंबई 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नक्षलवादी विरोधी अभियान, नागपूर 

आयुक्‍त व विशेष पोलीस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता विशेष विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
पोलीस. आयुक्त, ठाणे/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/सोलापूर//नागपूर/नवीमुंबई/लोहमार्ग, मुंबई. 
सर्व पोलीस उप महानिरीक्षक (लोहमार्ग व रा.रा.पो.बल.सह) ° 

आयुक्त व॑ विशेष पोलीस महानिरीक्षक, गुन्हा अन्वेषण विभाग गुन्हे, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
संचालक, पोलीस बिनतारी संदेश, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. डे 

सर्वे पोलीस अधीक्षक, (लोहमार्गसह) 

सर्व समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य. 

सर्व प्राचार्य, प्रादेशिक पोलीस प्रशिक्षण शाळा 

संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक . 

निवडनस्ती (पोल-६) * 


रोटा/एच-1।30(500 -3-04) 7 


